“गट छशोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शोतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे " योजनेंतर्गत 
सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये निवड 
केलेल्या BAHT गटांना सन २०२० - २१ साठी 
रु.१६.५० कोटी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.. 
(दि. २४.०८.२०२० रोजी निर्गमित झालेल्या शासन 
निर्णयाचे शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ: १. कृषि व पदुम विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : कृविका -२०१७ / प्र.क्र.३२/ 
APTI ३-अ,दि.२४.०८.२०२० 


शासन शुध्दिपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील पृष्ठ क्रमांक २ वरील परिच्छेद क्रमांक ४ 
खालीलप्रमाणे वाचाण्यात यावा- 
"सन २०२०-२१ मध्ये सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 


पुढील अधिका-यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. स्तर नियत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
हि AGATA  आयुक्त(कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 


आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. । जिल्हास्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


कृषि अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


सदर योजनेअंतर्गत मानधनाच्या /खर्चाच्या रकमा DBT (Direct Benefit Transfer) ge 


प्रदान करण्यात याव्यात." 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-ओ 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०१००७१२४४३६९७०१ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे (५ जादा प्रतीसह) 

६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

७. संचालक आत्मा, तथा कृषि नोडल अधिकारी,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
८. सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२.सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 
१३.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
१४.महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,(लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता ),नागपूर 

१५. निवड नस्ती (का.३ ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


